RNI No.MAHBIL/ 2009/35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग 

विभागीय पुरवणी 


एक - अ - कोकण 


वर्ष ४ , अंक १७ ] 


शनिवार , ऑगस्ट ४, २०१८ / श्रावण १३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठ १,किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले 

महाराष्ट्र 

जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सामान्य / कक्ष-३/ टे-२ / नपा / मुनपं अध्यक्ष- उपाध्यक्षनिवडणूक / २०१८. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ५१ ( २) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हाधिकारी , ठाणे या आदेशाद्वारे 
जाहीर करतो की , मुरबाड नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष पदांची निवडणूक दिनांक ८ जून २०१८ रोजी घेण्यात आली असून सदर निवडणुकीत मुरबाड 
नगरपंचायतीचे खालील उमेदवार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदी निवडून आले आहेत : 
नगरपंचायतीचे नाव निवडून आलेले अध्यक्ष यांचे नाव 

जागा राखीव असल्यास जसे सर्व साधारण / 
अनुसूचीत जाती / अनुसूचीत जमाती / नागरिकांचाच 

मागास वर्ग व महिलांसाठी 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
मुरबाड श्रीमती शीतल दिनेश तोंडलीकर ( अध्यक्ष ) 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
सौ . अर्चना मुकेश विशे ( उपाध्यक्ष ) 


ठाणे, 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर, 
जिल्हाधिकारी , ठाणे. 


दिनांक ८ जून २०१८ . 


( १ ) 


भाग एक - अ ( को.वि.पु).- ३७-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


